डॉ. ऱयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास 
योजनेअंतर्गत वडसा वनविभागातील ३८ 
गावांची निवड. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०८.२२/प्र.क्र.२२१/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचाः- १) शासन निर्णय,महसुल व वन विभाग, क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१ 
दिनांक ०४.०८.२०१५. 
२) शासन निर्णय,महसुल व वन विभाग, क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१ 
दिनांक १७.०७.२०१७. 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष-२२(६)/ 
यो/प्र.क्र. १८(२२-२३)/४८६/२०२२-२३, दिनांक :- २३.०५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


वनालगतच्या गावांमध्ये तेथील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाइवत विकास साधून 
उत्पादकता वाढविणे, गावक-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे, 
पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे व अशा त-हेने गावक-यांच्या 
सहभागातून वन-वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावून गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी 
राज्यामध्ये डॉ. AAS मुखर्जी जन-वन-विकास योजना संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णय अन्वये 
राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे व्याघ्र संवर्धन आराखड्यास (Tiger Conservation Plan) वर्ष २०१६- 
१७ ते सन २०२५-२६ या कालावधीकरीता राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. सदर संवर्धन आराखड्यात ताडोबा-नवेगांव या क्षेत्रातील वाघांच्या 
भ्रमणमार्गामध्ये वडसा वनविभागाअंतर्गत येणाऱ्या ३८ गावांचा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास 
योजनेअंतर्गत विशेष बाब म्हणून समावेश करण्याच्या अनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत निवडलेल्या वडसा वनविभागामधील मानव 
वन्यप्राणी संघर्षाच्या अनुषंगाने संवेदनशील असलेल्या खालील ३८ गावांना शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | गावाचे नाव | अ.क्र. ।गावाचे नाव अ.क्र. | गावाचे नाव 
।१__ | मारकबोडी | १४ गणपुर २७ | कटेझरी 
२ ।मसेली १५ मुतनूर २८ | कुरखेडा 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युएलपी ०८.२२/प्र.क्र.२२१/फ-१ 


३ | purer | 9g बेनोली २९ | मोहडोगरी 


मारोडा १७ कन्हाळगाव ।३० | घोटेविहीर 
4 कुभी q¢ मौशिचक ।३१ | सावरगाव 
६ ।चांदाळा | १९ देवूळयाव ।३२ ।आंबेशिवनी 

कावडी २० गिलगाव ३३ । निमगाव 


मुडझा २१ गुजनवाडी ।३४ ।मोहली 
रानभूमी । २२ मुरुमबोडी ।३५ ।रांगी 
।१० | बोदली | २३ भुरानटोला ।३६ | येरकड 
११ । येडानुर ।२४ मिचगाव (खु) ।३७ |। सुरसंडी 
१२ | मुरमुरी २५ चातगाव ३८ | फुलकोडो 
१३ | कुथेगाव | २६ पांढरसडा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१३१४४६००१५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PINGALE BHANUDAS “= 
NARAYAN 


(भानुदास पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 

५. वनसंरक्षक (प्रादेशिक) गडचिरोली. 

६. वनसंरक्षक तक्ष क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
७. वनसंरक्षक तक्ष क्षेत्र संचाळक, नवेगाव-नागझिरा, गोंदिया. 
८ 
९ 


. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वडसा. 
. कार्यासन फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


